RNINo . MAHBIL2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १३ ] 


शनिवार , जुलै ६, २०१९ / आषाढ १५, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नमुना - १ - अ ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट -कलम ( ४) सह भूमी संपादन अधिनियम, भूमी संपादन , पुनर्वसन 

व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी 

जारी करावयाची अधिसूचना. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन २०१५ अध्यादेश क्रमांक १७, दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१५ नुसार) 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी-२/ कावि -११/ २०१९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे " उक्त भूमी संपादन अधिनियम" म्हणून 
संबोधिलेला) ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम १५१, पोल - कलम (१ ) खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५/ ५१०६/ नवि-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये, उक्त 
अधिनियमाखालील शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६, कलम १२६, पोट - कलम (१), ( २) व (४) खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती 
जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आलेल्या आहेत 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ च्या 
महाराष्ट्र ३७ ) ( यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१ , अन्वये पुणे महानगरपालिकेची विकास योजना क्रमांक 
टीपीएस -१८८४/ १३७७/सीआर -२२०/८४-||| / नवि -७, दिनांक ५ जानेवारी १९ ८७ ला मंजूर झाली असून ती शासन राजपत्रात दिनांक २९ 
जानेवारी १९ ८७ रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेने (नियोजन प्राधिकरण असल्याने) (यापुढे " उक्त महानगरपालिका" म्हणून संबोधिलेली) उक्त 
महाराष्ट्र अधिनियम कलम १२६ , पोट- कलम ( १) अन्वये उक्त जमीन " C -२ कमर्शियल सेंटर" या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे " उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन" म्हणून संबोधिलेली) संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केलेला आहे. 


उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


( १ ) 


एच-१६२ , भाग एक - असा. ( पु.वि.पु.) – १३ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, ६ जुलै २०१९ / आषाढ १५, शके १९ ४१ 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची 
अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या व विकास योजनेत C - २ कमर्शियल सेंटरसाठी आरक्षित केलेल्या जमिनीची 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी , क्रमांक १५ , पुणे मनपा, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत, तिसरा मजला, 
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचेवर , टिळक रोड , पुणे-४११ ००२ यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका पुणे शहर, गाव मौजे कोथरुड 


चतु : सीमा 


अ . 

मिळकतीचा 
क्र . सि.सर्व्हे क्र . / 


भूसंपादना 
खालील 
क्षेत्र 


उत्तरेस 


दक्षिणेस 


पूर्वेस 


पश्चिमेस 


स . नं . 


संयुक्त 
मोजणी 
नकाशातील 
विवरण 
पत्रानुसारचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


चौ . मी . 


सि.स.क्र . 


सि.स.क्र . 


सि.स.क्र . 


सि.स.क्र . 


१ सि.सर्व्हे क्र . 


९ ४३.२७ 


९ ४३.२७ 


६६४ पै . 


६६४ पै . 


६६४ पै. 


६६४ पै . 


६६४ पै . / 


स . नं . २२/३ पै . 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : पुणे मौजे कोथरूड , सि . सर्व्हे क्रमांक ६६४ पैकी येथील " C - २- कमर्शियल सेंटर" या आरक्षणासाठी भूसंपादन करणेबाबत . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : C - २ कमर्शियल सेंटर . 
समाजाला मिळणारे लाभ : पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य:स्थिती : जागा सध्या मोकळी आहे. 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, मौजे कोथरूड 

भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( चौ . मी . मध्ये ) 


लागू 

नाही 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


लागू नाही 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचेविशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५, पुणे, मनपा क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला , स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाचेवर , टिळक रस्ता, पुणे-४११ ००२ या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, १ जुलै २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , 
YERAWADA, PUNE- 411006. EDITOR: SHRI MANOJMANOHAR VAIDYA. 


